मा. श्री. अरविंद सावंत, संसद सदस्य 
यांची अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य संसदीय 
समन्वय समिती या पदावरील नियुक्‍ती 
रद्द करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सदन-२०२०/प्र.क्र.४२/२०-अ, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०3२. 
दिनांक :- २० फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा- शासन निर्णय क्रमांक : सदन-२०२०/प्र.क्र.४२/२०-अ, १४ फेब्रुवारी, २०२० 


केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या राज्यातील विविध प्रस्तावांबाबत पाठपूरावा करण्याबाबत 


चर्चा करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील संसद सदस्यांची बैठक दिनांक 


२७.१.२०२० रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये केंद्र शासनाकडे प्रलंबित 


असणाऱ्या राज्याच्या प्रस्तावाचा वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यासाठी मा. खा. श्री. अरविंद सावंत यांच्या 


अध्यक्षतेखाळी संसद सदस्यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करणे, समिती 


अध्यक्षांना मंत्री पदाचा दर्जा देणे, तसेच सदर समितीला आवऱ्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन 


देणे असा निर्णय झालेला आहे. त्याअनुषंगाने श्री. अरविंद सावंत, संसद सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली 


“महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समिती” स्थापन करुन त्यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्याचा शासन 


निर्णय दिनांक १४.२.२०२० रोजी निर्गमित करण्यात आला होता. दरम्यान मा. श्री. अरविंद सावंत, 


संसद सदस्य यांनी दिनांक १४.२.२०२० च्या पत्रान्वये सदर समितीचे अध्यक्ष पद स्विकारण्यास 


इच्छुक नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णय रद्द करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या राज्यातील विविध प्रस्तावांबाबत पाठपूरावा करण्यासाठी 


मा. श्री. अरविंद सावंत, संसद सदस्य यांच्या अध्यक्षतेखाली “महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय 


समिती” स्थापन करुन त्यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्याचा समक्रमांकाचा दिनांक १४.२.२०२० चा 


शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतळा आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सदन-२०२०/प्र.क्र.४२/२०-अ 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००२२४१०००२२२३०७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


lly signed by Satish Karbhari Jondhal 
Ge 


Satish Karbhari १०००५०५५५५ 


2.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523bb3514d 
d3d3437a78ac0f73c6d8043215729, Satish 


Jondhale पडळ 


Date: 2020.02.25 14:52:11 --05'30' 


(AAT का. जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. खा. श्री. अरविंद सावंत, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समिती, महाराष्ट्र 


सदन, नवी दिल्ली 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


४. प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 


. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव व विशेष गुतवणूक आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 

. प्रधान सचिव तथा निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 

. सचिव, उपमुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

g. 


सह सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.महालेखापाल, महा राष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

११.खाजगी सचिव, सर्व मंत्री/राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सामान्य प्रशासन विभाग/का.२५, २९-अ, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक झाखा, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 


मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 


१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६.वित्त विभाग/व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवड नस्ती (का-२१ आस्था). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


